केंद्र व राज्य हिस्सा वितरण आदेठा 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन मधील 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते 
भागविण्याकरीता सन २०२१-२२ करीता प्राप्त 
झालेले केंद्र हिऱ्याच्या दुसरा हप्त्याचे अनुदान 
व त्यास अनुरुप राज्य हिछ्याचे अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र-११/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ मे, २०२२ 


१) केंद्र शासनाचे आदेश क्र. BR-I909¥/09/2020-29/DRDA (Part) (8.९०.८९), 
दि.२७.०३. २०२१. 
२) ग्रा.वि.वि. शा.नि.क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.२८/योजना-५, दिनांक १४ जुले, २०२१. 
३) केंद्र शासनाचे AAT क्र. आर - 9909¥/09/20249-22/DRDA (३७५७४२) (SI. No.92), 
दि.०६.०८.२०२१. 
४) ग्रा.वि.वि. शा.नि.क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.३५/योजना-५, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२१. 
) 


केंद्र शासनाचे आदेश H.SR-490 98/98/2024-22/DRDA(SI. |९०.४२),दि.०६.०१.२०२१. 


) ग्रा.वि.वि. शा.नि.क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.३५/योजना-५, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२. 
७) वित्त विभाग शा.निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 
) केंद्र शासनाचे आदेश क्र.आर - 919098/98/2029-22/DRDA (SI. ९०.५३), दि.३१.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र शासनाकडून सन २०२०-२१ चा अतिरिक्त 
निधी रु.१९४.०२८ लक्ष तसेच पहिला हप्ता भाग एक रु. ३०३.९४५ लक्ष व भाग-२ रु.३०३.९४५ लक्ष 
असा एकूण रु. ८०१.९१८ लक्ष इतका निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधी व त्यास अनुरुप राज्य 
हिस्सा अनुक्रमे रु. १२९.३५२ लक्ष, रु. २०२.६३० लक्ष व २०२.६३० लक्ष असा एकूण रु. ५३४.२८८ लक्ष 
इतका निधी उपरोक्त संदर्भ क्र.२, ४ व ६ अन्वये सन २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
संबंधित जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र-११/योजना-५ 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामधीळ अधिकारी / 
कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 
यांच्याकडून संदर्भ क्र. ९ अन्वये केंद्र हिऊ्याचा दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान रु. ६,०७,८९,०००/- (रुपये 
सहा कोटी सात लक्ष एकोणनळ्द हजार फक्त) इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेले केंद्र हिस्सा दुसर्‍या हप्त्याचे अनुदान रु. ६,०७,८९,०००/- (रुपये सहा 
कोटी सात लक्ष एकोणनव्वदद हजार फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा ४०% रु.४,०५,२६,०००/- 
(रुपये चार कोटी पाच लक्ष सव्वीस हजार फक्त) असे एकूण रु.१०,१३,१५,०००/- (रुपये दहा कोटी 
तेरा लक्ष पंधरा हजार फक्त) इतका निधी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व वितरण अधिकारी 
म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वर उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


झासन निर्णय:- 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता आवश्यक प्रतिमाह वेतनासाठी सरासरी खर्च व प्रलंबित वेतन महिना विचारात घेऊन 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासन अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेले केंद्र हिस्सा दुसर्‍या हप्त्याचे अनुदान रु. ६,०७,८९,०००/- (रुपये सहा 
कोटी सात लक्ष एकोणनळ्वदद हजार फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा ४०% रु.४,०५,२६,०००/- 
(रुपये चार कोटी पाच लक्ष सव्वीस हजार फक्त) असे एकूण रु.१०,१३,१५,०००/- (रुपये दहा कोटी 
तेरा लक्ष पंधरा हजार फक्त) इतका निधी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा-प्रशासनमधीळ अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा 
करण्याकरीता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद यांना आहरण व वितरण अधिकारी 
म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) वर खाळील विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र-११/योजना-५ 


विवरण पत्र 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र. जिल्हा केद्र हिस्सा केंद्र हिश्यास अनुरुप एकूण निधी 
दुसरा हप्ता राज्य हिस्सा रु.१०१३.१५० 
(एकूण रु.६०७.८९०) दुसरा हप्ता 
(एकूण रु.४०५.२६०) 

ca 2 3 8 4 
१ अहमदनगर १९.४०० १२.९३३ 32.333 
2 अकोला १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
३ अमरावती १९.४०० १२.९३३ ३२.३३३ 
४ । औरंगाबाद १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
षु बीड १९.४०० १२.९३३ 32.333 
नि भंडारा १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
७ बुलढाणा १९.४०० १२.९३३ ३२.३३३ 
८ चंद्रपूर १९.४०० 92.833 32.333 
8 धुळे १३.७२० १९.१४७ ३२.८६७ 
| 9° | गडचिरोली १९.४०० 92.833 32.333 
११ | गोंदिया १७.०१० ८.३४० २५.३५० 
१२ हिंगोली १३.७२० ९.१४७ २२.८६७ 
१३ जळगांव १९.४०० १२.९३३ ३२.३३३ 
१४ जालना १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
१५ | कोल्हापूर १९.४०० 92.833 32.333 
१६ लातूर १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
१७ नागपूर १९.४०० १२.९३३ 32.333 
१८ नांदेड १९.९९० ८.३२७ २८.३१७ 
१९ । नंदूरबार १७.०१० 99.380 2¢.340 
20 | नाशिक १९ .४०० १२.९३३ | 32.333 
२१ | उस्मानाबाद १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
२२ परभणी १७.०१० ११.३४० २८.३५० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र-११/योजना-५ 


२३ पालघर १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
२४ पुणे १९.४०० पेर.९३३ 32.333 
24 रायगड १९.४०० १२.९३३ 32.333 
२६ | रत्नागिरी १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
२७ सांगली १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
२८ सातारा १९.४०० 92.833 32.333 
२९ । सिंधुदूर्ग १७.०१० 99.380 26.340 
30 | सोलापूर १९.४०० १५९३३ 34.333 
३१ ठाणे १३.७२० ९.१४७ २२.८६७ 
३२. वाशिम १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
३३ वर्धा १७.०१० ११.३४० २८.३५० 
३४ | यवतमाळ १९.९९० ८.३२७ २८.३१७ 

एकूण ६०७.८९ ४०५.२६ १०१३.१५ 


२) केंद्र हिश्याच्या निधीचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०१)-जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) , ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) (२५१५ २५९३) या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२२-२०२३ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

३) राज्य हिऱ्याच्या निधीचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रशासन (००)(०२)-जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम), ३६-सहायक 
अनुदाने (वेतन) (२५१५ २६०१) या लेखाशीर्षातर्गत सन २०२२-२०२३ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

४) हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे, अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच सदर निधी खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात 
येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र-११/योजना-५ 


५ सदरहु अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर प्रकल्प संचालकांनी पुढील माहिती:- १) मंजूर 
केलेली रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, 
४) सदर निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व ५ महालेखापाल कार्यालयातील रकमेशी 
ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी कार्यासन क्र.योजना-२ व योजना-५, ग्राम विकास विभाग, 
बांधकाम भवन, २५-मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे पाठवावी. 
६ सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र. ५/१४४४, दिनांक २५.०४.२०२२ व वित्त विभाग 
अनौ.सं.क्र.३५८/व्यय-१५, दिनांक ०९.०५.२०२२ तसेच वित्त विभागाचे दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांच्या प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सदर शासन 
निर्णयातील तपासणी सूचीतील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२३१२२५१८०४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN VASANT SHINDE 


A RU | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=213d983c0c3b73519fa14c37396 
V AS A N ग ddob3cf8f28e1 6bc2fb6620a5c4fdac6e728 

4, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=672D36CC7468AA812E66D 

BB4704FFEB120DD58831284824F4FBEC2 

A6F6602199, cn=ARUN VASANT SHINDE 

Date: 2022.05.23 16:42:45 +05'30' 

(अरुण व. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
२) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२२/प्र.क्र-११/योजना-५ 


३) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर. 
४) संचालक, लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) संचालक, निवासी व लेखा कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) मु.का.अ., जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जि.ग्रा.वि.यं.(सर्वी. 
) 
) 
) 


७) उप आयुक्त, (विकास) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
८) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
१०) मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
११) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई. 
१२)वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासनस्तर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, बांधकाम भवन, मुंबई-०१. 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


